अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील मुंबई विभागातील, अभियांत्रिकी व 
तंत्रज्ञान तसेच, डिझाईन विद्याशाखेच्या विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ 
पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेशा क्षमतेत 
वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१९९/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ जुलै, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-वाढ मान्यता/ 
अभि__ मुंबई/२०२४/३-१(२/५), दि.०३.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा येथील दि.०३.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मुंबई विभागातील, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 
तसेच, डिझाईन विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ 
पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
मुंबई विभागातील, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान तसेच, डिझाईन विद्याशाखेच्या विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व 
प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास प्रचलित अटी व aches अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केळेल्या सर्व अटी व adi मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१९९/तांशि-४ 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 
आवरऱ्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


४ संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकहनळल 
इन्स्टिट्युजान (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१९९/तांशि-४ 


१३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संळग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२२१८५१२८७६०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 
४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.199/TE-4, Dated: 22 July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute, Approved by AICTE from 2024-25 


Region : MUMBAI ee 
Intake Intake 


T Perma 3 bas New/ i 
oF pir nent vn Institute Name Institute Address District 1000 Existing Program University Level Name of Course अ०१९१ | १0७०१ गाल ous 
No Region e Code n Type fi for 2023-| for 2024-| tion | Applied for 
Id Institute 24 25 
Mumbai 1- 3206 |SINDHUDURG HARKUL(BUDRUK | SINDHUD | Private- | Extension-] ENGINEERING | Mumbai University, UNDER ELECTRONICS 0 60 60 | Application 
45270 SHIKSHAN ) KANKAVLI URG Expansion AND Mumbai GRADUATE AND for new 
41 PRASARAK TAL:KANKAVLI -Closure | TECHNOLOGY COMPUTER course 
MANDAL'S SCIENCE 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
Mumbai 1- 3212 |WATUMULL PLOT NO. 157, MUMBAI | Private- |Extension-| ENGINEERING | Mumbai University, UNDER COMPUTER 120 180 60 EoA & 
41936 INSTITUTE OF SRIMATIS H CITY Self Expansion AND Mumbai GRADUATE | ENGINEERING Increase in 
21 ENGINEERING MANSUKHANI Financing | -Closure । TECHNOLOGY intake 
AND ROAD, OPPOSITE 
TECHNOLOGY  |ULHASNAGAR 
RAILWAY 
STATION (WEST), 
ULHASNAGAR, 
DISTT. THANE, 
MAHARASHTRA- 
421003 


Mumbai 1- 3353 |DILKAP VILLAGE RAIGAD | Private- |Extension-| ENGINEERING | Mumbai University, UNDER COMPUTER 0 30 30 | Application 
20295 RESEARCH MAMDAPUR Self Expansion AND Mumbai GRADUATE | SCIENCE AND for new 
61 INSTITUTE OF POST NERAL Financing | -Closure | TECHNOLOGY ENGINEERING course 
ENGINEERING (INTERNET OF 
AND THINGS AND 
MANAGEMENT CYBER 
STUDIES SECURITY 
INCLUDING 
BLOCK CHAIN 
TECHNOLOGY) 
Mumbai 1- ADITYA ADITYA Private- | Extension- DESIGN University of Mumbai, UNDER DESIGN 0 30 30 | Application 
43383 COLLEGE OF EDUCATIONAL Self Expansion Mumbai GRADUATE for new 
87916 ARCHITECTURE |CAMPUS RM Financing | -Closure course 
3 BHATTAD MARG 
RAM NAGAR 
KALPANA 
CHAWLA CHOWK 
BORIVALI WEST 


id by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
{OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou-HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
1025¢07c7692F5c23a4324905t46cddedefS4f3944caflc620aSbc64e, postalCade=400032, 


SHAHAJAHAN SHAKUR 
MULANI 


jalNumber=BF4EB2A0COO7D6CASA25BOES64499ESFF904468E1 A96902315E3E67299424039, 
‘cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULAN! 
Date: 2024.07.22 19:04:23 +05'30 


